राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी 
मुंबईतील बोरीबंदर येथे नवीन इमारत 
(Excise Bhavan) बांधण्यासाठी 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा:-१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, म.रा. मुंबई यांचे पत्र क्र. बीएळडी-११२००८/२०४८६/६०/सहा, 
दि. २४.१०.१६. 


२) मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३१.१०.२०१७ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय:- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी मुंबईतील बोरीबंदर येथे नवीन इमारत (Excise Bhavan) 
बांधण्यासाठीच्या रुपये ५१८३.४१ लक्ष (स्थापत्य कामाचे रु.३९७९.०४ लक्ष व विद्युतीकरण कामाचे 
रु.१२०४.३७ लक्ष) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास (सेवा कराच्या तरतूदीसह), सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ व ब नुसार दिलेल्या सहमतीस व खालील अटींच्या अधीन राहून, 
शासनाची प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) देण्यात येत आहे. 


) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविश्ञारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


॥) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 


iv) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
२. उच्चस्तरीय सचिव समितीने सद्य:स्थितीत इमारत पाडून नवीन बांधकाम करण्यास व संरक्षक भिंत 
बांधण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि सदर जागा विचारात घेता, एकूण अनुज्ञेय ५.३२ चटई क्षेत्रापैकी २.३१ 
चटई क्षेत्र वापरात येत असल्याने, दक्षिण मुंबईतील कार्यालयासाठी जागेची कमतरता व दक्षिण मुंबई येथील 


जागेचे दर विचारात घेता या इमारतीमध्ये अनुज्ञेय चटई क्षेत्रानुसार वाढीव बांधकाम करता येईल का? या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१ 


शक्यतेचा विचार करण्याचे तसेच या इमारतीमध्ये सद्य:स्थितीत भाड्याच्या जागेमध्ये असलेली इतर 
कार्यालये अंतर्भूत करता येईल का? या शक्यतेचा अभ्यास कराण्याचे अभिप्राय दिले आहेत. सदर शक्‍यता 
तपासून त्या संभवत असल्यास, त्यानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येईल. 

३. हे आदेशा नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६२/१४६१, दि. ०५.०७.२०१७ अन्वये व 


उच्चस्तरीय सचिव समितीद्वारे प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७१११८१३०४२७१७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 

Pp 1 n a aa) DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 

- postalCode=400032, st=Maharashtra, 

H | fa m a Nn 2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e1 22850 
ebd4f894edc0ea69760a3c1561515a6bf87, 

Wa d e cn=Punam Hiraman Wagde 

g Date: 2017.11.18 13:07:53 +05'30' 
(पु. हि. वागदे) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. महाळेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
४. महालेखापाल- महाराष्ट्र २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
५. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 

७. नियोजन विभाग, का.१४६१, मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 

९. कार्यकारी अभियंता,इलाका शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती-राउडु १. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/राऊशु-१, दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१७ सोबतचे प्रपत्र-अ 


Name of Work: Construction of State Excise Bhavan Building ( Basement + GF + 7 


Floors) on C.T.S. No. 1450, 1/1450, 1A/1450 at Boribandar, Mumbai. 


CIVIL WORKS 


RECAPITULATION SHEET 
(A ) Essential Items 


Fa 
no. ee "एं कां Cost Rs. 
Building 
1 proper Basements 
Area of building (sqmt) 1100.00 
Rate of construction ( 1.5 times of 42,750 
Rs. 28500/- for Plie Foundation ) 
cost of construction 4,70,25,000 
Ground + 7 Floors 
Area of building (sqmt) 6352.40 
Rate of construction 28,500 
cost of construction 18,10,43,400 
Add for Cost Shore Piling 3,00,00,000 
Total cost of construction | 25,81,03,252 | 03,252 
2 Water Supply & sanitation (5% of cost of building proper) 1,29,05,163 
3 Compound wall with gate (255 m @ Rs.15000/- per m) 38,25,000 
4 Internal Roads 30,00,000 
5 Furniture and Interior (@ Rs. 2000/- per Sqm) 22,00,000 
le | Rain water harvesting Lump-sum 10,00,000 
7 Land Development Lump Sum 35,00,000 
i 8__| Soil Investigations 10,00,000 
| 9_| Parking Arrangements 10,00,000 
10 Demolishing existing structures 30,00,000 
Sub Total (1) | 28,95,33,415 
Contingencies (4%) 1,03,24,130 
Price Escalation (10%) 2,89,53,342 
Insurance ( 1% ) 
28,95,334 
Service Tax-6 % (15 % of 40% of total cost ) 
1,73,72,005 
11 MCGM Charges (11%) 3,18,48,676 
(A) Total | 38,09,26,901 
(8) Optional items 
fel 
no. (______.__. es Cost Rs. 
1 Sewerage Treatment Plant 25,00,000 
2 Consultancy Charges (5%) 1,44,76,671 
(B) 1 Subtotal | 1,69,76,671 
TOTAL COST OF PROJECT = (A+B) 39,79,03,572 
Say Rs Lakhs 3979.04 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/राऊशु-१, दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१७ सोबतचे प्रपत्र-ब 
Name of Work: Construction of State Excise Bhavan Building ( Basement + GF + 7 
Floors) on C.T.S. No. 1450, 1/1450, 1A/1450 at Boribandar, Mumbai. 


ELECTRICAL WORKS 
RECAPITULATION SHEET 
(A ) Essential Items 


Ea 

no. i ae Cost Rs. 
1 Building proper Cost of Civil Work | _-25,81,03,252 | 03,252 
2 Electrification Inetrnal (5% ) 1,29,05,163 
External ( 6%) 1,54,86,195 
2 Solar Energy System 25,00,000 
3 Fire Fighting Arrangements 1,65,00,000 
4 Airconditioning 2,/5,00,000 
5 Lifts 1,25,00,000 
७: Public Facility Centre 1,00,00,000 
Sub Total 9,73,91,358 
Contingencies (4%) 6,19,448 
Price Escalation (10%) 97,39,136 

Insurance ( 1% ) 
9,73,914 
Service Tax-6 % (15 % of 40% of total cost ) 
58,43,481 
(A) Total 11,45,67,336 
(8) Optional items 
Fal 

no. Lies Cost Rs. 
1 Water Main, Storage & Pump House 10,00,000 
2 Consultancy Charges (5%) 48,69,568 
(B) | ss total | 58,69,568 
TOTAL COST OF PROJECT =(A+B) 12,04,36,904 
Say Rs Lakhs 1204.37 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


